नागपूर येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पळ व परिसर 
विकासाचे काम या योजनेकरीता नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्वसंअ-२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२२. 


Sat शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विठोष सहाय्य विभाग, क्र. स्वसंअ-२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे, 
दि.३१/०८/२०१९. 


शासन निर्णय :- 
नागपूर येथील ड्रॅगन पॅलेस टेम्पळ व परिसर विकासाचे काम या योजनेकरीता 
खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१. | , मागणी क्र. एन-४ Demand No.N-4 


४२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित 4225 | Capital Outlay on Welfare 


of Scheduled Castes, 
जमाती इतर मागासवर्ग व 
ra हा, mrt व Scheduled Tribes, Other 


अल्पसंख्याक यांचे कल्याण Backward Classes And 
यांवरील भांडवली खर्च Minorities. 
S| अनुसूचित जातींचे कल्याण Ee Welfare of Scheduled 
Castes 
७८९ अनुसूचित जातींसाठी विशेष| ७८९ | Special Component Plan 
घटक योजना for Scheduled Castes 


(09) नागपूर येथील ड्रॅगन पॅलेस | OL Development work of 
टेम्पळ व परिसर विकासाचे ण 0000921 
काम 
(०१)(०१) | नागपूर येथीळ ड्रॅगन पॅलेस | (01)(01) Development work of 
टेम्पळ व परिसर विकासाचे वदशा nee” गह? 
and campus at Nagpur 
काम (अजाघक) (कार्यक्रम) (SCSP)(Scheme) 
४२२५ २१२३ 4225 2123 


and campus at Nagpur 


२. हाझासन निर्णय वित्त विभागाच्या व महाळेखापाल कार्यालयाने त्यांचे पत्र क्र. सं.ख.वि/चा- 
१/सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग/यूओआर-१३१/२०२२-२३/६२७ दि.२४.११.२०२२ 
अन्वये देण्यात आलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वसंअ-२०१९/प्र.क्र.२००(भाग-३)/बांधकामे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२९१२२३१६८३२२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
ANIL KONDAS| फणा - 
AHIRE = 
(अ. of. आहिरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महानगर आयुक्‍त, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण,नागपूर 

२. आयुक्‍त, समाजकल्यण आयुक्‍तालय,पुणे 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२, नागपूर 

५. सर्व प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग 

६. सर्व सहायक आयुकत, समाजकल्याण विभाग. 

७. सर्व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९. वित्त विभाग (व्यय-१४, अर्थ-७/अर्थ-२) मंत्रालय,मुंबई 
१०.कार्यासन अधिकारी, अर्थसंकल्प, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
११.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


